स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी शाळा सुरु 
करण्यासंदर्भात.... 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई अंतर्गत नवीन 
१२ प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळा 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास 
परवानगी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.८८८/एसएम-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाशा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२, 
दिनांक ०४.०१.२०१३ 
३) अतिरिक्‍त आयुक्त (पुर्व उपनगरे), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांचा 
दि. २८/१०/२०२१ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना :- 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांकरीता सी.बी.एस.ई. / 
सी.आय.एस.सी.ई. अभ्यासक्रमांच्या शाळा सुरु करण्याची आवश्‍यकता विचारात घेऊन, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका, मुंबई यांचे अंतर्गत सी.बी.एस.ई. व सी.आय.एस.सी.ई. अभासक्रमांशी संलग्नित 
असलेल्या नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक १२ शाळांना महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा 
(स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत मान्यतेबाबतचा प्रस्ताव अतिरिक्‍त 
महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. (३) अन्वये शासनास 
सादर केला आहे. सदर १२ शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर वर्ग सुरु करण्यास परवानगी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ ( सन 
२०१३ चा ०१ अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांचे अंतर्गत यासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-अ येथील सी.बी.एस.ई. / सी.आय.एस.सी.ई. अभ्यासक्रमांच्या १२ नवीन प्राथमिक 
ते उच्च माध्यमिक (इ. १ ली ते इ. १२ वी) शाळांना, सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षापासून 
स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास, खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून शासन 
स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.८८८/एसएम-२ 


अटी व शार्ती :- 

|. सदर १२ नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळा सुरु करण्यास स्वयं अर्थसहाय्यित 
तत्वावर परवानगी दिलेली असल्याने, उक्त model येणाऱ्या कोणत्याही 
खर्चाकरिता, राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, असे कोणतेही वित्तीय 
सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

ll. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ आणि महाराष्ट्र 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ यांद्वारे निर्धारित 
केलेल्या सर्व मानकांची, अटींची व शा्तींची आणि या अधिनियमान्वये, शासनाने 
दिलेल्या निदेशांची किंवा शासनाने, वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानके, अटीं व 
शर्तीचे अनुपालन करणे अनिवार्य राहील. 

ll. महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, 2092 याद्वारे 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शर्तीचे आणि या अधिनियमान्वये शासनाने 
दिलेल्या fread किंवा झासनाने, वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे किंवा 
अटींचे आणि शातींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 

IV. झासनाने, वेळोवेळी दिलेल्या निदेश्ांनुसार, सीबीएसई / सी.आय.एस.सी.ई. मंडळ 
संलग्नतेकरीता शासनाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य राहील. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥॥/99॥॥.9०७९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२११२९१२००३५८६२१ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.11.29 12:05:22 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
२. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
७. शिक्षण निरिक्षक (माध्यमिक), बृहन्मुंबई उत्तर/दक्षिण/पश्चिम विभाग, मुंबई. 
८. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (८८८/२०२१/एसएम २). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.८८८/एसएम-२ 


शासन निर्णय क्र.-एसएफएस-१०२१/प्र.क्र.८८८/एसएम-२, दिनांक २९/११/२०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. शाळेचे नाव ।_ मंडळ | माध्यम | शाळेचा प्रकार 
7 मुंबई पब्लिक स्कुल, चिकूवाडी, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
बोरीवली. शाळा 
(इ.१ली ते 92 वी, सर्व शाखा) 
२ | मुंबई पब्लिक स्कुल, जनकल्याण | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
नगर, मालाड. शाळा 
(इ.१ली ते 92 वी, सर्व शाखा) 
3 | fag पब्लिक स्कुल, प्रतीक्ष नगर, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
जोगेश्वरी. शाळा 
(इ.१ली ते १२ वी, सर्व शाखा) 
४ | मुंबई पब्लिक स्कुल, मीठानगर, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
मुलुंड. शाळा 
(इ.१ली ते 92 वी, सर्व शाखा) 
५ | मुंबई पब्लिक स्कुल, taal | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
विलेज, विक्रोळी. शाळा 
(इ.१ली ते 92 वी, सर्व शाखा) 
६ | मुंबई पब्लिक स्कुल, राजावाडी, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
घाटकोपर. शाळा 
(इ.१ली ते १२ वी, सर्व शाखा) 
७ | Hag पब्लिक स्कुल, अजिज बाग, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
चेंबुर. शाळा 
(इ.१ली ते १२वी, सर्व शाखा) 
८ | fag पब्लिक स्कुल, तुंगा विलेज, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
पवई. शाळा 
(इ.१ली ते १२ वी, सर्व शाखा) 
९ ।मुंबई पब्लिक स्कुल,भवानी शंकर, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
दादर. शाळा 
(इ.१ली ते १२ वी, सर्व शाखा) 
षि o | मुंबई पब्लिक स्कुल, काणे नगर, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
सायन. शाळा 
(इ.१ली ते १२ वी, सर्व शाखा) 
षि q | मुंबई पब्लिक स्कुल, पूनम नगर, | सी.बी.एस.ई. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
अंधेरी शाळा 
(इ.१ली ते 92 वी, सर्व शाखा) 
१२ | मुंबई पब्लिक स्कुल, वूमन मिल, 'सी.आय.एस.सी. इंग्रजी नवीन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
माहिम 3. शाळा 
(इ.१ली ते 92 वी, सर्व शाखा) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


